जागतिक बँक (IBRD) सहाय्यीत महाराष्ट्र 
राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन 
प्रकल्पास (SMART) तत्वत: मान्यता देणे 
तसेच प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्यास 
आणि त्याकरिता प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षाची 
आवडयक मनुष्यबळासह स्थापना करण्यास 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. PA - ४६१८/प्र.क्र.१०२/८-अ, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक : १९ जानेवारी, २०१९ 


१. महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषि विकास प्रकल्पाची दि. १४.०३.२०१८ रोजी झालेल्या सुकाणू समितीचे इतिवृत्त 
दिनांक ०९ एप्रिल, २०१८ 

२. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांचे पत्र क्रमांक :-बासप्र-०५१८/प्र.क्र.९९/२१-स, 
दिनांक २५ मे, २०१८ 

3. वित्त मंत्रालय, अर्थ व्यवहार विभाग, भारत सरकार, यांचे पत्र डी.ओ. नं.-१/३/२०१८-एफ Avi, 
दिनांक ०९ जुले, २०१८ 

४. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्रमांक:- कृव्यप्र - ४६१८/प्र.क्र.१०२/८-ओ, दिनांक २४ जुले, २०१८ 


प्रस्तावना:- 

महाराष्ट्र राज्यात जागतिक बँक (IBRD) सहाय्यीत,”महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषि विकास प्रकल्प” व 
“महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान” या दोन प्रकल्पाची ward अंमलबजावणी करण्यात आली 
आहे. या प्रकल्पांची यडास्वी अंमलबजावणी लक्षात घेता, जागतिक बँकेने या प्रकल्पाच्या देखील 
भविष्यकालीन अंमलबजावणीसाठी स्वंतत्रपणे प्रस्ताव सादर करण्याऐवजी एकच संयुक्‍त प्रकल्प प्रस्ताव 
सादर करण्याचे सूतोवाच केले होते. त्यानुषंगाने नियोजन व वित्त विभागाच्या सहमतीने महाराष्ट्र राज्य 
कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (SMART) प्रकल्पाचा प्राथमिक प्रकल्प अहवाल (PPR) तयार करुन 
पणन विभागाने दिनांक २५.०५.२०१८ च्या पत्रान्वये केंद्र शासनास सादर केला होता. या प्रकल्पामध्ये 
जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याबरोबरच अग्रगण्य खाजगी कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीद्वारे 
(CSR fund) महाराष्ट्रात प्रथमच स्थापण्यात आलेल्या ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाऊंडेडनच्या (VST) 
निधीचा महाराष्ट्रातील ग्रामीण शेतकरी यांच्या विकासासाठी विनियोग करण्यात येणार आहे. या 
प्रकल्पांतर्गत शहोतकरी उत्पादक गटांची निर्मिती व त्यांच्या सक्रिय सहभागाद्वारे दहोतकऱ्यांना बाजारपेठशी 
जोडणे, शेतमालाचे काढणी पश्चात व्यवस्थापन व प्राथमिक प्रक्रियेद्वारे मुल्यवृद्धी करणे, ग्राहकांसाठी 
सुरक्षित खाद्य (Safe Food) उत्पादित करण्यास मदत करणे आणि या सर्व उपक्रमांद्वारे शोतकऱ्यांच्या 
उत्पन्नात वाढ करून त्यांच्यासाठी उपजिविकेचे स्त्रोत निर्माण करणे हा प्रमुख उद्देश आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः HA - ४६१८/प्र.क्र.१०२/८-ओ 


पणन विभागाने केंद्र शासनास सादर केलेल्या या प्रकल्पाच्या प्राथमिक प्रकल्प आराखडयास 
(०२) केंद्र शासनाने दिनांक ९ जुले, २०१८ रोजीच्या पत्रान्वये तत्वत: मंजुरी प्रदान केली आहे तसेच, 
प्रकल्पाचा अहवाळ तयार करतेवेळी छाननी समितीचे अभिप्राय, प्रकल्पात सहभागी विविध विभागांशी 
संबंधित केंद्रीय मंत्रालयांचा तसेच निती आयोगाच्या अभिप्रायांचा समावेश करण्याच्या अटीस अधीन राहून 
सदर प्रकल्पाची जागतिक बँकेकडे शिफारस केली होती. तद्‌ृनंतर जागतिक बँकेने त्यांच्या दिनांक २० 
जुले, २०१८ रोजीच्या पत्रान्वये सदर प्रकल्पास तत्वत: मान्यता देण्यात येत असल्याचे राज्य शासनास 
कळविले आहे. त्यानुषंगाने दिनांक २४.०७.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रस्तावित SMART 
प्रकल्पास शासनाने तत्वत: मान्यता दिली आहे. तसेच प्रकल्पासाठी मुंबई येथे प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष 
स्थापण्यास मंजूरी देण्यात आलेली आहे. सद्यस्थितीत, मुंबई येथे नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी 
प्रकल्पाच्या कार्यालयात महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाचे (SMART) कामकाज 
तात्पुरत्या स्वरुपात सुरु करण्यात आळे आहे. सदर शासन निर्णयान्वये या प्रकल्पाकरिता स्वतंत्र 
अर्थसंकल्पीय तरतूद उपलब्ध होईपर्यंत प्रकल्पाच्या आखणीकरिता येणारा खर्च महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषि 
विकास प्रकल्पाच्या तरतुदीतून भागविण्याबाबत तसेच आवश्यकतेनुसार सदर प्रकल्पाच्या मनुष्यबळ व 
अन्य संसाधनांचा वापर करण्याबाबत निर्णय झाला आहे. तथापि, महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषि विकास प्रकल्प 
बंद झाल्याने महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (SMART) प्रकल्पास लेखाशिर्ष उपलब्ध 
होऊन निधीची तरतूद होईपर्यंत सदर प्रकल्पांतर्गत पदांच्या वेतनादी बाबींवरील खर्चासाठी VSTF ने 
saa निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


त्याचप्रमाणे सदर प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्यासाठी पूर्ण वेळ आवश्‍यक मनुष्यबळ उपलब्ध 
करुन देण्यासाठी पदनिर्मिती करणे, सदर आराखडा तयार करण्याकामी विविध सल्लागार संस्थांची निवड 
करणे, प्रकल्पांतर्गत कामकाजासाठी विविध संस्थांचे आवश्‍यक सहकार्य घेण्याकरिता त्यांच्याशी करार/ 
सामंजस्य करार करण्यास अनुमती देणे, प्रकल्पाकरिता राज्य स्तरीय सुकाणू समिती गठीत करणे आणि 
प्रकल्पाच्या तयारीकरिता अर्थसंकल्पीय तरतूद उपलब्ध करुन देणे इ. प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन 
होते. त्यानुषंगाने मंत्रीमंडळाने दिनांक ०८ जानेवारी, २०१९ रोजीच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत दिलेल्या 
मान्यतेनुसार पुढीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय:- 

१. जागतिक बँक (IBRD) अर्थसहाय्यीत “महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन 
(SMART)” हा सुमारे रु.२२२० कोटी (३०० दशलक्ष डॉलर) गुंतवणूकीचा प्रकल्प राबविण्यास 
तत्वत: मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. तसेच सदर प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्यासाठी भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांना 
प्रकल्प संचालक म्हणून नामनिर्देशित करुन त्यांचे अधिपत्याखाळी आवश्‍यक मनुष्यबळासह 
प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष (Project Management Unit) स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः HA - ४६१८/प्र.क्र.१०२/८-ओ 


2: 


या प्रकल्पाचा अंमलबजावणीचा कालावधी ६ वर्षे असणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत जागतिक बँकेच्या 
कर्जाचा ७० % हिस्सा (रु. १५५४ कोटी) व राज्य शासनाचा २६.६७ % हिस्सा (रु. ५९२ कोटी) 
राहिल आणि ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाऊंडेशनचा 3.33% हिस्सा (रु.७४ कोटी) राहील (१५॥5$ 
= रु.७४ या विनिमय दराने). 


. सदर प्रकल्पासाठी कृषि विभाग नोडल विभाग म्हणून कामकाज पाहील आणि पदुम विभाग, पणन 


विभाग, सहकार विभाग, ग्राम विकास विभाग हे विभाग व त्यांच्या अधिनस्त यंत्रणा प्रकल्पांतर्गत 
सहभागी विभाग (Line Departments) असतील. 


. आयुक्त (कृषि) यांना सदर प्रकल्पाचे प्रकल्प संचालक म्हणून नामनिर्देशित करण्यात येत असून 


प्रकल्प संचालकांच्या अधिनस्त प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षांतर्गत (PMU) सर्व विभागांनी आपापले 
प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष (Project Implementation Unit) स्थापित करावेत. 


. सदर प्रकल्पांतर्गत सहभागी विभागांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी व्यवस्थापकीय संचालक, VSTF 


यांचे अध्यक्षतेखाली प्रकल्प समन्वय समिती (20७) गठीत करण्यात येत आहे. सदर समितीचा 
तपशील परिशिष्ट “अ” मध्ये दर्शविला आहे. 


. या प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्याकरिता उच्चस्तर सचिव समितीच्या मान्यतेने प्रकल्प 


व्यवस्थापन कक्षाकरिता परिशिष्ट “ब” नुसार प्रथम टप्प्यात पूर्णवेळ ३७ पदे (१४ शासकीय व २३ 
कंत्राटी) कृषि आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवर अस्थायी स्वरुपात निर्माण करण्यात यावीत. सदर 
अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या वेतनादी बाबी प्रकल्पाकरिता उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावी. प्रकल्पाचा आराखडा तयार झाल्यानंतर जागतिक 
बँकेच्या सूचनेनुसार प्रकल्पाच्या अंमलबजवणीकरिता आवश्‍यक पदांचा आकृतीबंध यथावकाडा 
उच्चस्तर सचिव समितीच्या मान्यतेने मंजूर करण्यात यावा. 


. प्रकल्पाकरिता एखाद्या विभागाशी संबंधित शासकीय अधिकाऱ्याच्या पदावर प्रकल्प व्यवस्थापन 


कक्षास सुयोग्य अधिकारी उपलब्ध होत नसल्यास, त्या विभागाच्या संवर्गातील लगतच्या कनिष्ठ 
अधिकाऱ्यामधून सदर पद श्रेणी अवनत करुन भरण्यात यावीत. 


. संदर्भ क्रमांक ४ येथील शासन निर्णयान्वये या प्रकल्पाकरिता स्वतंत्र अर्थसंकल्पीय तरतूद उपलब्ध 


होईपर्यंत प्रकल्पाच्या आखणीकरिता येणारा खर्च महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषि विकास प्रकल्पाच्या 
तरतुदीतून भागविण्याबाबत तसेच आवश्‍यकतेनुसार सदर प्रकल्पाच्या मनुष्यबळ व अन्य 
संसाधनांचा वापर करण्याबाबत निर्देशित केळे होते. तथापि, सद्य:स्थितीत महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम 
कृषि विकास प्रकल्प बंद झाल्याने, प्रकल्पाचा आराखडा तातडीने तयार करण्याकरिता प्रकल्पास 
आव्यक सल्लागार / तज्ज्ञ ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाऊंडेशनने (/51) त्यांच्या आस्थापनेवरुन 
उपलब्ध करुन द्यावेत आणि त्यांच्या वेतनादी बाबी VSTF ने भागवाव्यात. त्याचप्रमाणे 
प्रकल्पाकरिता प्रस्तावित पदांचा आकृतीबंध मंजूर झाल्यानंतर स्वतंत्र मनुष्यबळ पुरवठा संस्थेची 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः HA - ४६१८/प्र.क्र.१०२/८-ओ 


नियुक्‍ती करणे तसेच, प्रकल्पास लेखाशिर्ष उपलब्ध होऊन निधीची तरतूद होईपर्यंत या पदांच्या 
वेतनादी बाबींवरील खर्चासाठी VSTF ने आवश्‍यक निधी उपलब्ध करुन द्यावा. 

१०.प्रकल्पाकरिता स्वतंत्र मनुष्यबळ पुरवठा संस्थेची नियुक्‍ती करण्याची प्रक्रिया प्रकल्प व्यवस्थापन 
कक्षाने सुरु करावी व सदर संस्थेची नियुक्‍ती झाल्यानंतर प्रकल्पाकरिता आवश्‍यक असणारी सर्व 
कंत्राटी पदे स्वतंत्र मनुष्यबळ पुरवठा संस्थेमार्फत बाहयस्त्रोत पध्दतीने भरावीत. 

११.प्रकल्पाचा आराखडा तयार करतेवेळी विविध सल्लागार संस्थांची (Consultancy Services) 
विहित प्रक्रियेद्वारे निवड करण्यास तसेच, आवश्‍यक तेथे विविध संस्थांचे (केंद्र व राज्य शासनाच्या 
संस्था, आंतरराष्ट्रीय संस्था, विद्यापीठे, अन्य अशासकीय संस्था इ.) सहकार्य घेण्यास प्रकल्प 
संचालकांना प्राधिकृत करण्यात यावे, सदर प्रयोजनार्थ त्यांना समुचित प्रशासकीय व वित्तीय 
अधिकार प्रदान करण्यात यावेत. 

१२.प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष जागतिक बँकेच्या तज्ञांच्या तसेच कृषि विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली 
कामकाज पाहील तसेच सुकाणू समितीच्या मान्यतेने प्रकल्पांतर्गत नवीन घटक/ उपघटकांचा 
समावेश करु शकेल अथवा प्राथमिक प्रकल्प अहवालामध्ये प्रस्तावित केळेल्या घटकांची व्याप्ती 
कमी-जास्त करु WHS. प्रकल्प आराखडयात अंतिमत: समाविष्ट करावयाचे घटक / उपघटक व 
विभाग निहाय राबवावयाच्या बाबी, त्यांच्या वित्तीय बाबी, प्रकल्प अंमलबजावणीची रुपरेषा व 
संनियंत्रण विषयक बाबींचा सविस्तर तपश्ील प्रकल्प आराखडयात अंतिम करावा. त्याशिवाय 
प्रकल्पाकरिता आवश्‍यक असलेल्या विविध पुस्तिका (वित्तीय पुस्तिका, प्रापण पुस्तिका, पर्यावरण व 
सामाजिक व्यवस्थापन पुस्तिका इ.) प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षामार्फत तयार करण्यात याव्यात. सदर 
प्रकल्पाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास (DPR/PIP) व विविध पुस्तिकांना (Manuals) 
मंत्रीमंडळाची मान्यता घेऊन जागतिक बँकेसोबत प्रकल्पाचा करारनामा करण्यात यावा. 

१३.या प्रकल्पाशी निगडीत धोरणात्मक बाबींवर राज्य पातळीवरुन निर्णय घेणे, प्रकल्पांतर्गत विविध 
बाबी/ घटक/ प्रकल्प अंतिम करणे/ बदल करणे, प्रकल्पाचा वार्षिक कृती आराखडा अंतिम करणे, 
प्रकल्पाच्या प्रगतीचा वेळोवेळी आढावा घेऊन राज्य स्तरावरुन संनियंत्रण करणे आणि प्रचलित 
विविध शासकीय योजनांशी प्रकल्पाची सांगड घालण्यासाठी (convergence) संबंधित विभागांना 
निदेशित करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली प्रकल्प सुकाणू समिती परिशिष्ट “क” 
मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे गठीत करण्यात येत आहे. 

१४.प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्याकरिता प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षाला आवश्‍यक राज्य हिस्स्याचा 
व बाहय हिस्याचा निधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी स्वतंत्र Sarit उघडण्यात यावीत व 
त्याखाली सन २०१९-२० पासून अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात यावी. या प्रकल्पास जागतिक 
बँकेची मंजूरी मिळाल्याच्या दिनांकापूर्वी १२ महिन्यांमध्ये झालेल्या खर्चापैकी पात्र बाबींवरील 
खर्चाच्या ७०% मर्यादेत (बाहय हिस्स्याची) प्रतिपूर्ती जागतिक बँकेकडून मिळवावी व जागतिक 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः HA - ४६१८/प्र.क्र.१०२/८-ओ 


बँकेकडून प्रतिपूर्तीची रक्कम वगळता प्रकल्पाच्या तयारीकरिता होणारा उर्वरित सर्व खर्च राज्य 
शासनाने करावा. 


१५.या प्रकल्पाकरिता जागतिक बँक व इतर स्त्रोतांतून निधी उपलब्ध होणार असल्यामुळे प्रकल्पांतर्गत 


प्राप्त होणाऱ्या निधीचे संनियंत्रण, उपयोगिता प्रमाणपत्र, अंकेक्षण व इतर संबंधित बाबी 
सुनियोजितपणे करणे शाक्य व्हावे म्हणून प्रकल्पाकरिता बाहय व राज्य हिळ्याच्या एकूण सुमारे 
रु.२१४६ कोटी निधीची तरतूद (२९० दशलक्ष डॉलर) कृषि विभागाने त्यांच्या वार्षिक नियतव्ययातून 
करावी तथापि, सदर निधी प्रकल्पांतर्गत सर्व विभागांना उपलब्ध करुन द्यावयाचा असल्याने 
नियोजन विभागाने कृषि विभागास सदर निधी अर्थसंकल्पीत करण्याकरिता अतिरिक्‍त नियतव्यय 
उपलब्ध करुन द्यावा. 


१६.सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या मान्यतेने व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक - 


२९४/२०१९/ व्यय -१, दिनांक १८ जानेवारी, २०१९ अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


१७.सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


प्रति: 


Cc Ww A -5 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 20980998 9232400304 असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Dr.Kiran Patil 
Date: 2019.01.19 12:37:30 +05'30' 


(किरण पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
अतिरिक्‍त मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव (पदुम व पणन), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव (सहकार), सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


७. प्रधान सचिव (ग्राम विकास), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. सचिव (जलसंधारण), मृदा व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


. प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई 
. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. आयुक्त, पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. आयुक्त, सहकार, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः PA - ४६१८/प्र.क्र.१०२/८-ओ 


१४. प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषि विकास प्रकल्प, पुणे 

१५. प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, मुंबई 

१६. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१७. व्यवस्थापकीय संचालक, ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाऊंडेशन, मुंबई 

१८. व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, मुंबई 

१९. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकार विकास महामंडळ, मुंबई 
२०. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, मुंबई 
२१. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाऊंडेशन, पुणे 

२२. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे 

२३. महालेखापाल 9/2 (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/ नागपूर 

२४. सह संचालक लेखा व कोषागारे संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई ३२ 
२५. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई/ निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

२६. माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

२७. निवडनस्ती (८-ओ). 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः HA - ४६१८/प्र.क्र.१०२/८-ओ 


परिशिष्ट -अ 


महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (SMART) 
प्रकल्प समन्वय समिती (Project Coordination Committee) 


अ.क्र. पदनाम 

शनि व्यवस्थापकीय संचालक, ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाऊंडेशन अध्यक्ष 

२ | प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (PoCRA) उपाध्यक्ष 

३ | आयुक्त (कृषि), सदस्य 

४ | आयुक्त, पश्गुसंवर्धन सदस्य 

५ | आयुकत, सहकार सदस्य 

६ | पणन संचालक सदस्य 

७ । मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान सदस्य 

८ | व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ सदस्य 

९ । कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ सदस्य 

विकी ० | व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकार विकास महामंडळ सदस्य 

षि १ । मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाऊंडेशन सदस्य 

१२ | निमंत्रित तांत्रिक सल्लागार व अन्य सदस्य अध्यक्षांच्या 
परवानगीने 

१३ | प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन | सदस्य सचिव 

(SMART) 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः HA - ४६१८/प्र.क्र.१०२/८-ओ 


परिशिष्ट -ब 


महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (SMART) 


अ. पदनाम नियुक्ती स्वरूप प्रस्तावित वेतन/मानधन । आवश्‍यक 

क्र. पद संख्या 

१ | प्रकल्प संचाळक आयुक्त (कृ्षि/ भा.प्र.से. अनुज्ञेयतेप्रमाणे १ 
अधिकारी 

2. | अतिरिक्‍त प्रकल्प संचालक संवर्ग पद मंत्रालयीन उप रु.१५६००-३९१०० १ 
सचिव संवर्गाचे पद) (ग्रेड पे ७६००) 

३ | fad faarssi संवर्ग पद (उप संचालक, रु.१५६००-३९१०० q 
महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा) (ग्रेड पे ६६००) 

४ | धोरण विश्लेषक संवर्ग पद (महाराष्ट्र कृषि सेवा रु.१५६००-३९१०० १ 
गट ओ) (ग्रेड पे ६६००) 

५  । संनियंत्रणव मुल्यमापन तज्ज्ञ संवर्ग पद (महाराष्ट्र कृषि सेवा रु.१५६००-३९१०० १ 
गट अ) (ग्रेड पे ६६००) 

६ । प्रशासकोय अधिकारी संवर्ग पद (मंत्रालयीन कक्ष रु.१५६००-३९१०० १ 
अधिकारी) (ग्रेड पे ५४००) 

७ । तंत्र अधिकारी वर्ग पद (महाराष्ट्र कृषि सेवा रु.९३००-३४८०० ४ 
गट बो) (ग्रेड पे४६००) 

८ | लेखाधिकारी संवर्ग पद (महाराष्ट्र वित्त व रु.९३००-३४८०० २ 
लेखा सेवा गट बो (ग्रेड पे ४६००) 

९ | सहाय्यक लेखाधिकारी संवर्ग पद (महाराष्ट्र वित्त व रु.९३००-३४६०० २ 
लेखा सेवा गट क) (ग्रेड पे ४४००) 

qo | कृषि व्यवसाय मूल्यसाखळी तज्ज्ञ | कंत्राटी रु.२,००,०००/- पर्यंत ठोक १ 

११ | पणन विश्लेषक कंत्राटी रु.२,००,०००/- पर्यंत ठोक १ 

१२ | USA व दुग्धव्यवसाय तज्ज्ञ कंत्राटी रु.२,००,०००/- पर्यंत ठोक १ 

१३ | प्रापण तज्ज्ञ कंत्राटी रु.२,००,०००/- पर्यंत ठोक q 

१४ | माहिती तंत्रज्ञान व्यवस्थापक कंत्राटी रु.२,००,०००/- पर्यंत ठोक q 

१५ | उदयोजक विकास सह संसाधन | कंत्राटी रु.२,००,०००/- पर्यंत ठोक १ 

निर्मिती विशेषज्ञ 

१६ । सामाजिक विकास विशोषज्ञ कंत्राटी रु.२,००,०००/- पर्यंत ठोक १ 

१७ | पर्यावरण fastest कंत्राटी रु.२,००,०००/- पर्यंत ठोक १ 

१८ | एम.आय.एस. विशेषज्ञ कंत्राटी रु.२,००,०००/- पर्यंत ठोक q 

१९ | सहयोगी विषय तज्ज्ञ कंत्राटी रु.६०,०००/- पर्यंत ठोक ७ 

२० | सहाय्यक कंत्राटी रु.४०,०००/- पर्यंत ठोक ७ 

एकूण ३७ 


शासन निर्णय क्रमांकः HA - ४६१८/प्र.क्र.१०२/८-ओ 


परिशिष्ट -क 
महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (SMART) 
प्रकल्प सुकाणू समिती (Project Steering Committee) 


अ.क्र. पदनाम 

शनि मुख्य सचिव अध्यक्ष 

२ | अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग) सदस्य 

३ | अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग) सदस्य 

४ | अपर मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री सचिवालय) सदस्य 

५ | प्रधान सचिव (पदुम) सदस्य 

६ | प्रधान सचिव (पणन) सदस्य 

७ | प्रधान सचिव (सहकार) सदस्य 

८ | सचिव (ग्राम विकास) सदस्य 

९ | सचिव (कृषी) सदस्य 
a o | सचिव (जलसंधारण विभाग) सदस्य 
वि १ | आयुक्त (कृषी) सदस्य 
१२ । प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (PoCRA) सदस्य 
१३ । प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, मुंबई सदस्य 
१४ । पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे सदस्य 
१५ । व्यवस्थापकौय संचालक, ग्राम सामाजिक परिवर्तन Hea, मुंबई सदस्य 
१६ | निमंत्रित तांत्रिक सल्लागार व अन्य सदस्य अध्यक्षांच्या 

परवानगीने 
१७ । प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन | सदस्य सचिव 
(SMART) 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


